Reg . No . NPCITY /236/ 2015- 17 


PANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १ ] सोमवार , जानेवारी ९, २०१७ / पौष १९ , शके १९३८ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र .विकाअ १११५ / प्र . क्र . ८८ / ५ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


क्रमांक एमएजी - कार्या-८ - टे - ३ - सांले - १११० - २०१६ . 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , आशुतोष सलील , जिल्हा चंद्रपूर यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ४ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत असून त्यांची ही नियुक्ती या 
आदेशापासुन ५ वर्षासाठी असेल किंवा नियुक्तीसाठी असलेल्या पात्रतेच्या अटीचा भंग करत नाहीत तोपर्यंत सदर व्यक्ती हे विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून कार्यरत राहतील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतेही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . वरील कालावधी संपताच किंवा संपुष्टात आणण्यात आल्यास ,विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक 
जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची राहील . 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मूळ दस्तऐवजांचे 
छायांकित प्रती साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मूळ कागदपत्रे पाहुनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह 
स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहून साक्षांकन करावे तसेच मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर 

सांक्षाकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास , त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल 
व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


( २) नियुक्त करण्यांत आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून देण्यांत येईल . तसेच , साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमुद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचे कडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


( ३) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 

कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 
ना - एक - १ ( १६२८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ९ , २०१७/ पौष १९ , शके १९३८ 


( ४ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे . 


(५ ) खालील अनुसूचीप्रमाणे एकूण ४ व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
संपुर्ण नाव पत्ता 

नोंदणी क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ. क्र . 


१ 


श्री . ब्रम्हानंद पुंडलिक शेंडे 


२०१६/ १३ / ६२४३२६६४०२५८ / १ 


रा . गाळा क्र . ई- २६१/ २ , 
उर्जानगर वसाहत , ता . जि . चंद्रपूर . 


२ 


श्री . पांडुरंग नानाजी बोबडे 


२०१६/ १३/ ३१५९६४३१८३५५/ २ 


रा . गाळा क्र . ई- २५२ / ५ , 
उर्जानगर वसाहत , ता . जि . चंद्रपूर . 


३ 


श्री . अरविंद एस . जनबदकर 


२०१६/ १३/ ३५३३७७९२३६३९ / ३ 


रा . गाळा क्र . ई- २५२/ १ , 
उर्जानगर वसाहत , ता . जि . चंद्रपूर . 


४ 


श्री . विजय साहेबराव मोरे 


२०१६ / १३ /८५७८१४१५१०४९ / ४ 


रा . गाळा क्र . एफ - ५४/ १० , 
उर्जानगर वसाहत , ता .जि . चंद्रपूर . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०१६ . 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी , 

चंदपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


